शासकीय परिवहन सेवा विभागाच्या 
आस्थापनेवर तुषार चितारी -१ पद व 
वीजतंत्री-१ अशी २ काल्पनिक पदे निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : शापसे-३४१९/प्र.क्र.७०/३१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- २२ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१८/ 
प्र.क्र.११३/आपुक, दिनांक ११.१२.२०१८ 
2) शासकीय परिवहन सेवा, वरळी कार्यालयाचे दि.२२.४.२०१९ चे 
पत्र 


प्रस्तावना :- 

शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयातील वाहने ही अति-अति विख्यात मान्यवरांच्या 
वर्दीकरिता असल्याने ती नेहमी सुस्थितीत ठेवावी लागतात. त्यामुळे शासकीय परिवहन सेवा 
कार्यालयातील वाहनांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी साठी Hares विजतंत्री व तुषार चितारी 
या पदांवर कर्मचारी भरती करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 

शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील विजतंत्री संवर्गात (गट-क), 
दोन पदे मंजूर असून दोन्ही पदे Rea आहेत. तसेच तुषार चितारी (गट-क) संवर्गात १ पद 
मंजूर असून सदर पदही रिक्‍त आहे ही बाब लक्षात घेऊन विजतंत्री (गट-क)-१ पद , तुषार 
चितारी (गट-क) १ पद अशी दोन पदे बाह्ययंत्रणेदावारे भरण्यासाठी काल्पनीक पदे निर्माण 
करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.११.१२.२०१८ नुसार जुन्या आकृतीबंधानुसार 
सरळसेवेच्या मंजूर पदांपैकी रिक्‍त असलेल्या पदांच्या ७० % इतक्या मर्यादेत काल्पनिक पदे 
निर्माण करून ती बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आले आहेत. त्यानुसार शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील विजतंत्री 
(गट-क)-१ पद , तुषार चितारी (गट-क) १ पद अशी दोन पदे बाह्ययंत्रणेदावारे भरण्यासाठी 
काल्पनीक पदे निर्माण करण्यास व सदर पदे विहित निविदा प्रक्रिया राबवून बाह्य यंत्रणेद्वारे 
भरण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे 
२. सदर पदे एकवर्षाच्या कालावधीसाठी राहतील. सदर पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरतांना 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२.०२.२०१३ व दि.०२.१२.२०१३ मधील तरतुदींचे पालन 
करून तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील उपविभाग-चार, अ.क्र. ११ 
अंतर्गत विहित केलेल्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१९/प्र.क्र.७०/३१ 


३. तसेच रिक्‍त पदांवर नियमितरित्या कर्मचारी उपलब्ध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 
अशी सेवा एक महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त करण्यात येतील अशी तरतूद तसेच करार 
करतांना कंपनी / संस्थेमार्फत काम करणाऱ्या कर्मचारी यांचे कोणतेही उत्तरदायित्व 
शासनावर राहणार नाही अशी अट करारनान्यामध्ये नमूद करण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१८/ प्र.क्र.११३/आपुक, दिनांक 
११.१२.२०१८ मध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९/आपुक, दि.१०.०६.२०१९ नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२२१६५६५०७३०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale 


Satish Karbhari ack ecrsnren osseous 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb: 23bb3514 
Jondhale 


dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, cn=Satish 
Karbhari Jondhale 
Date: 2019.07.22 17:02:55 +05'30' 


(सतीठा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी - 
१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुबई /महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुबई /महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०३० 
६. वित्त विभाग कार्यासन सेवा-५/वित्तीय सुधारणा-१ /व्यय-४/ अर्थसंकल्प-२/१४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. निवडनस्ती (दोन प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


